श्रीमती अश्विनी विलासराव सबाने, निम्नश्रेणी लघुलेखक, 
राज्य माहिती आयोग, अमरावती यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस 


मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्र. संकिर्ण २०२१/प्र.क्र.५९/सहा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२३ 


वाचा: १. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५९ /सहा, 
दिनांक 30.99.2029 


शासन आदेठा 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये, श्रीमती अश्विनी विलासराव सबाने, यांना राज्य 
माहिती आयोग,अमरावती येथे निम्नश्रेणी लघुलेखक म्हणून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यात आलेली 
होती. श्रीमती wart यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा १ वर्षाचा कालावधी दि.१३.१२.२०२२ रोजी पूर्ण झालेला 
आहे. 


२. सदर शासन आदेशान्वये श्रीमती अश्विनी विळासराव war, निम्नश्रेणी लघुलेखक, राज्य 
माहिती आयोग, अमरावती यांना या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस पुढे २ वर्षाचा म्हणजेच दिनांक 
१३.१२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


3. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०११०१७१८५८८१०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार. 
Shwetambari 
Pravin Khade 


(श्रे. प्र. खडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्रीमती अश्विनी विलासराव सबाने, निम्नश्रेणी लघुलेखक, राज्य माहिती आयोग, अमरावती. 


शासन आदेड़्ा क्रमांकः संकिर्ण २०२१/प्र.क्र.५१९/सहा 


प्रत, 
१. प्रधान सचिव,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 
३. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई 
४. उपसचिव (कार्या-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, अमरावती 
६. कार्यासन सहा संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


